उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,गट-ब संवर्गातील 93 
परिविक्षाधीन उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- इएसटी-२०२३/प्र.क्र.४१४/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर,२०२३. 
संदर्भ :-१) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०/०२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टिआरएन-०५१६/प्र.क्र.८४/१२ अ, 
दिनांक २०/०१/२०१४ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन sear, क्र.टिआरएन-२०२३/प्र.क्र.४५/ 
सीपीटीपी-ब,दि.१८/०९/२०२३. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/ 
सीपीटीपी, दि.२२/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.०२ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळ सेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-ब संवर्गातील उमेदवारांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या 
अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ द्वारे 
सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या गट -ब* संवर्गातील एकुण १३ परिविक्षाधीन उप अधीक्षक, भूमि 
अभिळेख,गट-ब उमेदवारांना (सीपीटीपी-९) अंतर्गत प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, वनामती, 
नागपूर “गट-ब” संवर्गातील उक्त १३ परिविक्षाधीन उमेदवारांचे वेतन अदा करण्यासाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या व सामान्य 
प्रशासन विभागाने प्रशिक्षणांतर्गत कार्यक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या “गट-ब” या संवर्गातील १३ परिविक्षाधीन 
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब यांच्याकरीता दिनांक ०३.१०.२०२३ ते दिनांक ०३/१०/२०२५ 
या दोन वर्षाच्या कालावधीकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. उक्त अधिसंख्य पदांवर दिनांक ०३.१०.२०२३ ते दिनांक ०३.१०.२०२५ या कालावधीतील वेतनावरील 
होणारा खर्च परिविक्षाधीन उमेदवार जिल्हानिहाय प्रशिक्षणासाठी वर्ग केलेल्या “मागणी क्र. सी-१, २०२९- 
जमीन महसूल १०३ भूमी अभिलेख 903(09)(02) जिल्हा भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) बाब क्र.०१ वेतन या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.४१४/ई-६ 


Bs 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१,दिनांक 


२०/०२/२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर SYST 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२२१८२४५६५९१९ असा आहे. उक्त शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAMESH NAMDEO JAGTAP 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
R A M F S H AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0c1 9fSaff07e8e0323 1 6c50df2eee86d4eadc6e4acle502c 
4ce53a7762e7e059, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N A M D EO JAGTA p serialNumber=B42F 1BB542CD2BC481C3C6F994B28EBD58BB368 
E14A9C6CBD23808C8315A965C, cn=RAMESH NAMDEO JAGTAP 
Date: 2023.11.22 18:24:26 +05'30' 
(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय, पुणे. 
. जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख (सर्व) 
. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (वनामती),नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर. 
. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

९. 


उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी-ब ),मंत्रालय, मुंबई - 32. 


१० सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन ब-१/ ई-९) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
११ निवड नस्ती, (कार्यासन ई-६),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


